महासमादेशक, होमगार्ड महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील एकूण ३९७ अस्थायी पदांना तसेच 
महासमादेशक व उप महासमादेशक, होमगार्ड अशा 
एकूण ३९९ अस्थायी पदास मुदतवाढ मिळणेबाबत. 
दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एचजीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/विशा-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०२ मार्च, २०२३ 


वाचा:- १गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एचजीएस २०२१/प्र.क्र.२२/ विशा-८, 
दि.१४.०९.२०२२. 
३)महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र PAG 
कार्या-२/२०२३/३०३, दि.०१.०२.२०२३ 
४)महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मस/कार्या-२/२०२२/३०२, दि.०१.०२.२०२३ 
५)महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मस/कार्या-२/२०२१/३०४, दि. ०१.०२.२०२३ 
५)वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३ 


प्रस्तावना : 


महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या अस्थापनेवरील 
एकूण ४०३ अस्थायी पदांना तसेच महासमादेशक व उपसमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई sa एकूण yoy अस्थायी पदास संदर्भ क्रमांक १ अन्वये दि.०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि.२८.०२.२०२३ रोजी 
संपणार आहे. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.०८.०२.२०२३ अन्वये आकृतीबंधात समाविष्ट 
असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आळे आहेत. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत 
कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधास 
उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या अस्थापनेवरील एकूण ३९७ अस्थायी पदांना तसेच 
HERAT व SIMA, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अशा एकूण ३९९ अस्थायी 
पदास दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/विशा-८ 


शासन निर्णय :- 


महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या अस्थापनेवरील 
सोबतच्या “प्रपत्र-अ” मध्ये नमूद एकूण ३९७ अस्थायी पदांना तसेच महासमादेशक व 
उपसमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अशा एकूण ३९९ अस्थायी पदास दि.०१.०३.२०२३ 
ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


oF या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी.-१ मुख्य लेखाशीर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक 
सेवा (१०७ होमगार्ड (२०७००२८१) ०१ वेतन” या लेखाशिर्षाखाली वर्ग करण्यात यावा व सदरचा 
खर्च वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


् हा शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६ आ.पु.क., 
दि.०८.०२.२०२३ अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९"५/.॥१व959॥॥.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०२१५२८४९०१२९ असा 


आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MINAKSHI DEVIDAS 


KARHADE 
(मिनाक्षी क-हाडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 

१) महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
4) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६) वित्त विभाग, आ.पु.क.., मंत्रालय,मुंबई. 
७) निवड नस्ती, विशा-८ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/विशा-८ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एचजीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/विशा-८, दिनांक :- ०२.०३.२०२३ 
सोबतचे विवरणपत्र - प्रपत्र - अ 
महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अस्थायी पदांचा तपशील 


अ.क्र. पदनाम गट वेतन श्रेणी 
a महासमादेशक गट-अ HAG 
Pay Matrix Level 16 
(7 th Pay Commission) 
2 उपमहासमादेठशक गट-अ HAG 
Pay Matrix Level 15 
(7 th Pay Commission) 
महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय 
अ.क्र. | पदनाम संवर्ग पदाची संख्या 
ee] वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी गट-अ (राजपत्रित) (न... 
२. कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी गट-ब (राजपत्रित) 00. |: 
३. सहायक लेखापरिक्षण अधिकारी गट-ब (राजपत्रित) (१ 
४. प्रमुख लिपिक गट-क (१ 
ष्‌. वरिष्ठ लिपिक गट-क २ 
६. लिपिक-टंकलेखक गट-क ४ 
७ पोलीस कॉन्स्टेबल गट-क २ 
८. नाईक (शिपाई) गट-ड Cae 
९. शिपाई गट-ड 3 
Pes] ०. | स्वच्छक गट-ड fate ot 
एकूण १६ 
समादेशक, होमगार्ड, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय 
अ.क्र. | पदनाम संवर्ग पदाची संख्या 
ia | निदेशक गट-क १२ 
२ हेड कॉन्स्टेबल गट-क (१८. 
३ कॉन्स्टेबल आर्मारर गट-क | 
४ पोलीस कॉन्स्टेबल गट-क ia = | 
षु कॉन्स्टेबळ चाळक गट-क ee 
नि प्रशिक्षित आर्मारर हवालदार गट-क if 
एकूण १८ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/विशा-८ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एचजीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/विशा-८, दिनांक :- ०२.०३.२०२३ 


सोबतचे विवरणपत्र - प्रपत्र - अ 


समादेशक, मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, घाटकोपर, मुंबई 


अ.क्र. पदनाम संवर्ग पदाची संख्या 
गी Waste गट-क ७ 
२ लिपीक-टंकलेखक गट-क —| 
3 भांडारपाल गट-क २ 
४ क्वॉर्टरगार्ड होमगार्ड गट-ड a -——— 
षु आचारी गट-ड २ 
& माळी गट-ड ७. 
७ सफाईंगार गट-ड iar 

धोबी गट-ड ॥ क 

एकूण १३ 
सर्व जिल्हा समादेशक होमगार्ड कार्यालयातील पदे 
अ.क्र. | जिल्हा समादेशक कार्यालय गट मंजुर पदे वेतन श्रेणी 
(३३ जिल्हे) 
pe. al प्रशासकीय अधिकारी गट-क | २५ 5-१४:३८६००-१२२८०० 
२ प्रमुख लिपिक ८ 8-८:२५५००-८१११०० 
३ वरिष्ठ लिपिक ९ 5-८:२५५००-८१११०० 
४ कनिष्ठ लिपिक शिका 5-६:१९९००-६३२०० 
& चालक ८ 5-६:१९९००-६३२०० 
& केद्र नायक ३३ 5-१४:३८६००-१२२८०० 
७ पळटन नायक ३३ 5-१३:३५४००-११२४०० 
८ समग्री प्रबंधक सुभेदार २९ $-१०:२९२००-९२३०० 
९ हवालदार निदेठाक १२४ 5-८:२५५००-८१११०० 
शिक हवालदार लिपिक ३३ 5-६:१९९००-६३२०० 
lac. q सैनिक गट-ड ।४ 5-३:१६६००-५२४०० 
१२ शिपाई ३७ 5-१:१५०००-४७६०० 
एकूण | ३५० 


होमगार्ड संघटनेतील अस्थायी पदांचा गोषवारा 


अ.क्र संवर्ग मंजुर पदे 

[१ | गट-अ ३७ 

२ गट-ब २ 

३ गट-क ३१५ 

° गट-ड oY 
एकूण ३९९ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


